अल्पसंख्यांक बहुल शासनमान्य खाजगी 
शाळांना अनुदान योजना सन २०१९-२० 
शुध्दीपत्रक जि.अमरावती. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. अविवि-२०१९/प्र.क्र.९९/का. ६, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७.०५.२०२१. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, अल्पसंख्यांक विकास विभाग क्र. अविवि-२०१५/प्र.क्र.८०/१५/का.६, 
दि. ७.१०.२०१५ 
२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक, अविवि-२०१९/प्र.क्र.९९/का.६, 
दि. १८.२.२०२०. 
३) जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे पत्र क्रमांक: जिनिस/अम/ अल्पसंख्याक/कार्या.८/२०१९-२०/४७९, 
दि.६.०३.२०२० 
४) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक, अविवि-२०१९/प्र.क्र.९९/का.६, 
दि. २२.०२.२०२१. 
५) जिल्हा नियोजन अधिकारी, अमरावती यांचे पत्र क्रमांक जिनिस / अम / अल्पसंख्याक 
/कार्या.८/२०२०-२१/४२९, दि. १५.०४.२०२१. 
शुद्वीपत्रक :- 
उपरोक्त संदर्भ क्र.४ येथील दि.२२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयातील सोबतच्या सहपत्रामधील 
जिल्हा- अमरावती मधील अ.क्र. ६ येथील संस्था / शाळेचे नाव व सुविधांचे स्वरूप खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात 
आले आहे. 


अमरावती संस्था / शाळेचे नाव सुविधांचे स्वरूप / | अनुदानाचे वर्ष 
जिल्ह्यातील प्रयोजन 
६. नगर परिषद, अचलपूर, जि. अमरावती द्वारे | डेस्क, बेंचेस खरेदी | २ 


संचालित नगर परिषद उर्दु उच्च माध्यमिक शाळा, | करणे. 
कासदपूरा, अचलपूर, ता. अचलपूर, जि. 
अमरावती. 


या ऐवजी संदर्भ क्र. ४ येथील दिनांक २२.०२.२०२१ च्या निर्णयातील सहपत्रामधील अमरावती 
जिल्हयातील अ.क्र.६ येथील संस्था / शाळा व सुविधांचे स्वरूप / प्रयोजन पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


अमरावती संस्था / शाळेचे नाव सुविधांचे स्वरूप/प्रयोजन । अनुदानाचे वर्ष 
जिल्ह्यातील 
६. नगर परिषद, अचलपूर, जि. अमरावती J , बैचेस खरेदी करणे. ।२ 


संचालित नगर परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक 
शाळा, कासदपूरा, अचलपूर, ता. अचलपूर, 
जि. अमरावती. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.९९/का. ६, 


प्रति, 


सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५२७१२५६५३५८१४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Dinesh M. 
Sonavane 


मा.राज्यपालांचे सचिव, 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 


महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 


महालेखापाल 9/2 (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई,. 
. जिल्हाधिकारी, अमरावती . 
. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती . 


१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अमरावती. 
११. जिल्हा नियोजन अधिकारी, अमरावती. 


१२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 


Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 

DN: c=IN, o=Governmeni 't Of Maharashtra, ou=Minorities Development 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa310d2e7860201ab5363a2133e0927Ff2 
6c0f016fdf, 

serialNumber=6adb2bdbbd3bd65 1a8ade806b6e4aea66daa55 12ea78888 
9af1515751abc0181, cn=Dinesh M. Sonavane 

Date: 2021.05.31 14:55:44 +05'30' 


(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१३. सबंधित शाळा / शाळा संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालय (जिल्हाधिका-यांमार्फत) 
१४. निवड नस्ती, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


